महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ATS 


बर्ष ९, अंक २७] बुधवार, जुले १५, २००९/आषाढ VW, शके १९३१९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २०-०० 


असाधारणक्र, ५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिमियम ब राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश ब केलेले विनियम 

आणि विधि a न्याय विभागाकडून आलेली विथेयके (इंग्रजी अनुवाद). 

In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the 
following translation in English of the Maharashtra Prevention of Dangerous 
Activities of Slumlords, Bootleggers, oe -offenders and Dangereus Persons 
(Amendment) Ordinance, 2009 (Mah. Ord. X of 2009), is hereby published 
under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


H. B. PATEL, 
Secretary to Government, 
Law and Judiciary Department. 


(Translation in English of the Maharashtra Prevention of Dangerous 
Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug-offenders and Dangerous persons 
(Amendment) Ordinance, 2009 (Mah. Ord. X of 2009), published under the 
authority of the Governor.). 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400032,dated the 15th July 2009. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2009. 


AN ORDINANCE 
urther to amend the Maharashtra Prevention 
of” Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, 
ug-orfenders and Dangerous persons Act, 1981. 


. WHEREAS both Houses of the State Legislature are not 

in session ; 
AND WHEREAS the Governor of Maharashtra is 
satisfied that circumstances exist which render it necessary 
Mah. for him to take immediate action further to amend the 
LVof Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of 
1981. Slumlords, १९९५०, Drug-offenders and Dangerous 
persons Act, 1981, for the purposes hereinafter appearing ; 


भाग आठ--५४-१ (शो 


Short title 
and 
commence- 
ment. 


Amendment 
of long title 
of Mah. LV 

of 1981, 


Amendment 
of section 1 
of Mah. LV 

of 1981. 


Amendment 
of section 2 
of Mah. LV 

ही of 1981. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रं असाधारण भाग आठ, जुलै १५, २००९/आषाढ २४, शके ९९३१ 


AND WHEREAS the instructions of the President under 
the proviso to clause (1) of Article 213 of the Constitution 
of India have been obtained. 


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, 
the Governor of Maharashtra is hereby pleased to 
promulgate the following Ordinance, namely :— 


1. (D This Ordinance may be called the Maharashtra 
Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, 
Drug-offenders and Dangerous persons (Amendment) 
Ordinance, 2009. न ; 


(2) It shall come into force at once. 


2. In the long title of the Maharashtra Prevention of 
Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug- 
offenders and Dangerous persons Act, 1981 (hereinafter 
referred to as “the principal Act”), for the words “ Drug- 
offenders and Dangerous persons” the words “Drug- 
offenders, Dangerous persons and video pirates” shall be 
substituted. 


3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for 
the words “and Dangerous persons” the words “, Dangerous 
persons and video pirates” shall be substituted. 


4. In section 2 of the principal Act— 


(a) in clause (a),— 
(ह) after sub-clause (iv), the following sub-clause shall 
be added, namely :— 

“(y) in the ease of video pirate, when he is engaged 
or is making preparations for engaging in any of his 
activities as a video pirates, which affect adversely 
or likely to affect adversely, the maintenance of public 
order.” ; : 

Gi) in the Explanation, the following portion shall be 
added at the end, namely :— 

“ or disturb the life of the community by producing 
and distributing pirated copies of music or film 
products, thereby resulting in a loss of confidence 
in administration” ; 


Mah. 
LV of 
1981. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, जुले १५, २००९/आषाढ २४, शके १९३१ a 


(b) after clause (f), the following clause shall be 
inserted, namely :— 


“(f-1) “video pirate” means a person against whom 

at least one chargesheet has already been filed under 

3 ep the Copyrights Act, 1957 for Infringement of Copyrights 
1957. relating to cinematograph film or sound recording and 
the Court has taken cognizance of such offence; and 

who commits or attempts to commit or abets the 
commission of offences of infringement of copyrights 

in relation to cinematograph film or sound recording 

or any part of sound track associated with the film 

or sound recording, punishable under the said Act;”. 


5. In section 17 of the principal Act,— Amendment 
of section 17 


(a) in clause (a), the word “and” shall be deleted; of Mah. LV 


of 1981. 
(b) in clause (b), the word “and” shall be added at 
the end; 

(c) after clause (8), the following clause shall be added, 

namely :— ; 
“(c) on and after the commencement of the 
Mah. Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of 
ares Slumlords, Bootleggers, Drug-offenders and Dangerous 


persons (Amendment) Ordinance, 2009, in respect of 
any video pirate, ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ, जुले १५, २००९/आघषाढ २४, शके १९३१ 
STATEMENT 
The Film Industry is facing a severe crisis because of 
the prevalence of the video piracy which results in audience 
staying away from theatres and less of revenue to the 
Government, producers, distributors and theatre owners. 
Representatives of different associations of the Film industry 
have made representations to the Government to eradicate 
this menace and put the Film industry on the revival path. 
Apart from this, the prevalence of video piracy results in 
confrentation between various sections of the publie and 
the film producers, distributors, etc. 


2. As video piracy is an act prejudicial to the 
maintenance of public order, the Government of 
Maharashtra considers it expedient to amend the 
Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of 
Slumlords, Bootleggers, Drug-offenders and Dangerous 
persons Act, 1981, on the lines of the amendments made 
by the Government ef Tamil Nadu by the Tamil Nadu 
Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Drug- 
offenders, Forest Offenders, Goondas, Immoral Traffic 
Offenders and Slum Grabbers (Amendment) Act, 2004 
(Tamil Nadu Act No. X of 2004), so as to enable the 
authorities concerned to detain any video pirate under the 
said Act with a view to preventing him from acting in any 
manner prejudicial to the maintenance of public order. 
Beside, by way of an additional safeguard, it is provided 
that a person against whom at least one chargesheet has 
already been filed under the Copyrights Act, 1957 for 
infringement of Copyrights relating to cinematograph film 
or sound recording and the Court has taken cognizance 
of such offence, can only be detained as a video pirate. 


3. As both Houses of the State Legislature are not in 
session and the Governer of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary for him to 
take immediate action further to amend the Maharashtra 
Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, 
Bootleggers, Drug-offenders and Dangerous persons Act, 
1981 (Mah. LV of 1981), for the purposes aforesaid, this 
Ordinance is promulgated. , 


Mumbai, S. C. JAMIR, 
Dated the 14th July 2009. Governor of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
ANNA DANI, 
Principal Secretary to Government, 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAII SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 


MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING. STATIONERY AND PUBLICATION, 
21-A, NETA]! SUBHASH ROAD. CHARNI ROAD, MUMBAL 400 004. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


बर्ष ९, अंक १६] बुधवार, जुलै a, २००९/आषाढ २४, शके ९९३१९ [ पृष्ठे ४, किंमत रुपये १८.०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 


प्राधिकूत प्रकाशन = 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 
अनुक्रमणिका 
सन २००९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०---महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीबाले, पृष्ठे 
औषधिद्रव्यबिषयक गुन्हेगार ब धोकादायक व्यकती यांच्या foarte कृत्यांना आळा शड 


घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जुलै २००९ 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2009. 

AN ORDINANCE FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 
PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF 
SLUMLORDS, BOOTLEGGERS, DRUG OFFENDERS AND 
DANGEROUS PERSONS ACT, 1981. 

सन २००९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०. 

महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीबाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार ब धोकादायक 
व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, ९९८१ यात 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. 

_ ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही; 

१९८१ आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, 
be औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार a धोकादायक व्यक्‍ती अधिनियम, १९८१ यात आणखी 


ae. (१) 
भाग चार--३६-१ 


संक्षिप्त नाव व 
प्रारंभ. 


सन १९८१ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम 
क्रमांक ५५ 
याच्या पूर्ण 
नावाची 
सुधारणा. 


सन Mer 
महाराष्ट्र 
अधिनियम 
क्रमांक ५५ 
याच्या कलम १ 
ची सुधारणा. 
सन १९८१ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम 
क्रमांक ५५ 
याच्या कलम २ 
ची सुधारणा. 


* महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुलै १५, २००९/उत्वाढ २४, शके १९३१ 


सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यबाही करणे जीमुळे 
आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 
. आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) च्या 
परंतुकान्वये राष्ट्रपतींचे अनुदेश मिळविण्यात आले आहेत; 

त्याअथी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत 
आहेत :-- ; . 

९. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टोवाले, औषधिद्रव्यविषयक 
गुन्हेगार ब धोकादायक व्यक्‍ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) 
अध्यादेश, '२००९ असे म्हणावे. | 

(२) तो तात्काळ अंमलात येईल. 


२. महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभड्टीबाले,. औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार ब धोकादायक 


व्यक्ती अधिनियम, १९८१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात शा. 


आला आहे) याच्या पूर्ण नावामध्ये “ औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्‍ती " या 
मजकुराऐवजी, “ औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती ब दृकश्राव्य कलाकृतींचे 
बिनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्‍ती (व्हिडिओ पायरेटू्स) ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल. 

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील “a धोकादायक 
व्यक्‍ती ” या मजकुराऐवजी, “ ,धोकादायक व्यक्‍ती ब दृकश्राव्य कलाकृतींचे बिनापरबाना 
प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स) ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


इं. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये, 
(क) खंड (अ) a 
(एक) उपखंड (चार) नंतर, पुढील उपखंड जादा दाखल करण्यात येईल :- 
(पाच) दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत, 
ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा पोहचेल किंवा बाधा पोहचण्याचा संभव असेल 
असे दृकत्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारी व्यक्ती म्हणून ती करीत 
असेल किंवा करण्याच्या तयारीत असेल अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य. ”. 
(दोन) स्पष्टीकरणांमध्ये, “ आरोग्याला गंभीर किंबा विस्तृत प्रमाणावर 
धोका निर्माण होत असेल किंवा असा धोका निर्माण होण्याचा संभव असेल " 
या मजकुरानंतर पुढील मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल :-- 
“किंवा संगीत कलाकृतीच्या किंवा चित्रपट कलाकृतीच्या विनापरवाना प्रती 
काढून आणि त्यांचे वितरण. करून जनजीवनात अस्वस्थता निर्माण करीत असेल 
ब त्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास गमावला जात असेल ” ; 


१९८२१ 


महा. 
५५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र TRENT भाग चार, जुलै ९१५, २००९/आषाढ २४, शके १९३१ 


(ख) खंड (फ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- 
* (फ-१) “ दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारी व्यक्‍ती ” 

* म्हणजे, ज्या व्यक्तीविरुद्ध कॉपीराईट अधिनियम, १९५७ अन्वये चलचित्रपटाशी 
किंवा ध्वनिमुद्रणाशी संबंधित कॉपीराईटच्या उल्लंघनासाठी यापूबी किमान एक 
तरी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे आणि न्यायालयाने अशा अपराधाची 
दखल घेतलेली आहे; आणि जिने चलचित्रपट किंवा ध्वनिमुद्रण अथवा चित्रपटातील 
किंबा ध्वनिमुद्रणातील ध्वनिमुद्रणाचा कोणताही भाग यांच्या संबंधातील कॉंपीराईटचे 
उल्लंघन करणारे व उक्त अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असलेले असे अपराध केले 
आहेत किंबा करण्याचा प्रयत्न केला आहे अथवा असे अपराध करण्याची 
अपप्रेरणा दिली आहे, ती व्यक्‍ती होय; ”. 

५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये,- 

(क) खंड (अ) मध्ये “ आणि” हा शब्द वगळण्यात येईल; 

(ख) खंड (ब) मध्ये, शेवटी “ आणि ” हा शब्द जादा दाखल करण्यात 


येईल; 2 


(ग) खंड (ब) नंतर पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल :-- 

“ (क) महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभड्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व 
धोकादायक व्यक्‍ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत 
(सुधारणा) अध्यादेश, २००९ याच्या प्रारंभाच्या दिवशी आणि त्यानंतर, 
कोणत्याही दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या 
कोणत्याही व्यक्‍तीच्या बाबतीत, ”. 


१९५७ चा १४. 


सन १९८१ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम 
क्रमांक ५५ 
याच्या कलम 
१७ची 
सुधारणा. 


२००९ चा महा. 
अध्या. 


x महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जुलै १५, २००९/आषाढ २४, शके ९९३१ 
निवेदन. 


दृकश्राव्य कलाकृतींच्या विनापरवाना प्रदर्शनाचे (व्हिडिओ पायरसी) सर्वत्र पेब फुटलेले 
आहे व त्यामुळे सध्या प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे फिरकत नसल्याने शासन, चित्रपट निर्माते, 
वितरक व चित्रपटगृह-मालक या सर्वांना मिळणाऱ्या महसुलाची हानी होत आहे आणि 
चित्रपट उद्योगावर आणीबाणीची बेळ आली आहे. शासनाने या संकटाचे निवारण करून 
चित्रपटसृष्टीमध्ये पुन्हा चैतन्य निर्माण करावे याकरिता, चित्रेपट उद्योगातील विविध संघटनांच्या 
प्रतिनिधींनी शासनाला अभिवेदने सादर केलेली आहेत. याशिबाय, दृकश्राव्य कलाकृतींच्या 
अशा विनापरवाना. प्रदर्शनाच्या परिणामी, जनतेचे विविध घटक आणि चित्रपट निर्माते, 
' वितरक, इत्यादींमध्ये देखील मतभेद, वाद निर्माण होत आहेत. 


२. दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन हे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक 
ठरेल अशा प्रकारचे कृत्य आहे. त्यामुळे दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या 
व्यक्‍तीला सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यास बाधक ठरेल अशा प्रकारचे कार्य करण्यास 
प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमाखाली तिला स्थानबद्ध करणे संबंधिंत प्राधिकाऱ्यांना 
शक्‍य व्हावे म्हणून, महाराष्ट्र शासनास तामिळनाडू सरकारने, तामिळनाडू हातभट्टीबाले, 
औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, वनविषयक गुन्हेगार, गुंड, अनैतिक व्यापार करणारे गुन्हेगार 
आणि झोपडपट्टी बळकवणारे चोर यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) 
अधिनियम, २००४ (२००४ चा तामिळनाडू अधिनियम क्र. १०) याद्वारे केलेल्या सुधारणांच्या 
धर्तीबर, महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीबाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक 
व्यक्‍ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ यामध्ये सुधारणा 
करणे इष्ट वाटते. शिवाय अतिरिक्‍त खबरदारी म्हणून, जिच्याविरुद्ध कॉपीराईट अधिनियम, 
१९५७ अन्वये चलचित्रपटाशी किंवा ध्वनिमुद्रणाशी संबंधित कॉपीराईटच्या उल्लंघनासाठी 
किमान एक तरी. आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असेल आणि न्यायालयाने 
त्या अपराधाची दखल घेतलेली असेल अशा व्यक्तीलाच केवळ, दृकश्राव्य कलाकृतींचे 
विनापरबाना प्रदर्शन करणारी व्यक्‍ती म्हणून स्थानबद्ध करता येऊ शकेल अशी तरतूद 
करण्यात आली आहे. 

३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्‍त 
प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र झोपडपट्टोगुंड, amine, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व 
धोकादायक व्यक्‍ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ 
(१९८१ चा महा. ५५) यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल 
त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून हा अध्यादेश प्रख्यापित. करण्यात येत आहे. 


मुंबई, wa. सी. जमीर, 
दिनांक १४ जुलै २००९. महाराष्ट्राचे राज्यपाल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अना दाणी, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJ] SUBHASH ROAD, CHARNI 
ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 
21-A, NETAIL SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD; MUMBAI 400 004. 


